महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील 
बदल्या / पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.१५३/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक: ०१ ऑक्टोंबर, २०२० 


शासन आदेशा - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार व सद्यस्थितीमध्ये 
राज्यात PRAT साथरोग संसर्गाचा प्राद्रुर्भाव वेगाने वाढत असल्याने त्यासंबंधी योग्य त्या उपाययोजना 
करण्याकरिता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ, सुधारित वेतन स्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० रुपये 
मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खालीलप्रमाणे विनंती / प्रशासकीय बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अधिकार्‍याचे नांव व सध्याची पदस्थापना 


बदलीने पदस्थापना 


v 


डॉ.दयानंद मारोतराव मोतिपवळे, वैद्यकीय 
अधीक्षक,गामीण रुग्णालय,भोकरदन, 
जि.जालना 


dap अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, परतूर, 
जि.जालना (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 


डॉ.सचिन व्ही तडस, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण 
रुग्णालय, उमरेड, जि. नागपूर 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, वर्धा 
(डॉ.मडावी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(विनंतीनुसार) 


डॉ.धनंजय केडावराव पाटील, वैद्यकीय 
अधिकारी (मभिषक), सामान्य रुग्णालय, 
उस्मानाबाद 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
उस्मानाबाद (डॉ. गलांडे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 


डॉ.शरदसिग गुलाबसिग परदेशी, वैद्यकीय 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, देवगड, 
जि.सिंधुदर्ग 


वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, कळवण, 
जि.नाशिक (रिक्‍त पदी)(विनंतीनुसार) 


डॉ.सुरेश परशुराम जगदाळे, जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, नाशिक 


वैद्यकीय अधिकारी (हास््रक्रिया), सामान्य रुग्णालय, 
सातारा ( रिक्‍त पदी ) (प्रशासकीय कारणास्तव) 


डॉ.अनिल धोडीराम माळी, वैद्यकीय अधीक्षक, 
ग्रामीण रुग्णालय, तासगाव, जि.सांगली 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
कोल्हापूर (डॉ.केम्पीपाटील यांच्याबदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 


Syria पी.पोखरणा, अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य 
चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
अहमदनगर (डॉ.मुरंबीकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.१५३/सेवा -2, दि.०१ ऑक्टोबर,२०२० 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

८ | डा.वर्षा नामदेव डोईफोडे, वैद्यकोय अधीक्षक, | अतिरिक्‍त जिल्हा aed चिकित्सक (चि.), सामान्य 
ग्रामीण रुग्णालय, राहुरी, जि.अहमदनगर रुग्णालय, औंध, जि. पुणे ( डॉ.काकणे यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 

९ | डा.माधव बापुराव कनकवले, वैद्यकोय अधीक्षक, | वैद्यकोय अधीक्षक, उरो रुग्णालय, औंध, जि.पुणे 
ग्रामीण रुग्णालय, चाकण, जि.पुणे (डॉ. नंदा ढवळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

(विनंतीनुसार) 

पि SIMU जयसिंग चव्हाण, वैद्यकोय अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय, पाली, जि.रत्नागिरी सातारा ( डॉ. गडीकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी ) (विनंतीनुसार) 

वि डॉ.भगवानराव नारायणराव काकणे, अतिरिक्त | वैद्यकोय अधीक्षक,ग्रामीण रुग्णालय, भोर, जि.पुणे 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, | (डॉ. बामणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
पुणे (प्रशासकीय कारणास्तव) 

१२ | डॉ.(श्रीमती) संघमिञा फुले , वैद्यकीय अधिकारी, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, रत्नागिरी रत्नागिरी ( Slates यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) (विनंतीनुसार) 

१३ | ST. श्रीमंत हरिभाऊ चव्हाण, वैद्यकोय अधीक्षक, जिल्हा  ठशाल्य चिकित्सक, सामान्य 
ग्रामीण रुग्णालय, कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग रुग्णालय,सिंधुदुर्ग (डॉ. चाकूरकर यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 

१४ | डॉ.अमरीश विनय Ales, वैद्यकोय अधीक्षक, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय, कळमेश्वर, जि. नागपूर गोंदिया (डॉ. रामटेके यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) (विनंतीनुसार) 

१५ | डॉ.बालाजी संतराम मुंढे, अतिरिक्‍त जिल्हा | वैद्यकीय अधिकारी (शास्त्रक्रिया),सामान्य रुग्णालय, 
शल्य चिकित्सक, डागा स्त्री रुग्णालय, नागपूर । परभणी (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

१६ | डॉ.चंचळा संभाजीराव बोडके, वैद्यकीय । वैद्यकोय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, जि. 
अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, तुळजापूर, | उस्मानाबाद (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.उस्मानाबाद 

१७ | डॉ.राजेंद्र उत्तमराव सुर्यवश्ी, वैद्यकीय अधीक्षक, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय, लोहारा, जि.उस्मानाबाद । हिंगोली (डॉ.श्रीवास यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) (विनंतीनुसार) 

१८ | डा.भुषणदास अंबादास रामटेके, जिल्हा शल्य | वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, 
चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, गोंदिया सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर ( रिक्‍त पदी ) 

(विनंतीनुसार) 
१९ | डॉ.प्रदिप माणिकराव मुरंबीकर, जिल्हा Wey) | सहायक संचालक, आरोग्य सेवा 


चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर 


(वैद्यकीय),औरंगाबाद (डॉ.जी.एम.गायकवाड यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


पुष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.१५३/सेवा -2, दि.०१ ऑक्टोबर,२०२० 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

२० | SLR विठ्ठलराव तडस, वैद्यकोय अधीक्षक, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय, कराड, जि.सातारा बुलढाणा ( डॉ. पंडित यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) (विनंतीनुसार) 

२१ | डा.प्रेमचंद भिकुलाल पंडित, जिल्हा शल्य | अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, शेगांव, जि.बुलढाणा 
चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा (Rea पदी) (विनंतीनुसार) 

२२ | डॉ.दत्तात्रय बाबूराव बामणे, वैद्यकोय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, सासवड, 
उप जिल्हा रुग्णालय, भोर, जि. पुणे जि.पुणे (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

२३ | डा.राजकुमार बाबुराव जऱ्हाड, वेद्यकौय | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, संगमनेर, 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, दोडी, जि.नाशिक | जि.अहमदनगर (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२४ । डा.बालाजी मारोतीराव भोसले, वैद्यकोय | वैद्यकोय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, 
अधीक्षक,ग्रामीण रुग्णालय, उमरी, जि.नांदेड । उदगीर, orgy (Rea पदी) (विनंतीनुसार) 

२५ | डा.यशवंत सिध्दोजीराव चव्हाण, अधीक्षक, स्त्री | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी, 
रुग्णालय, बसमत, जि.हिंगोली जि.नांदेड (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव). 

२६ | डॉ. भाऊसाहेब चंदगोडा केम्पीपाटील, जिल्हा | वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केद्र, 
शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, कोल्हापूर | सातारा (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

२७ | डॉ. धनंजय श्रीनिवास चाकुरकर , जिल्हा शल्य | सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (वैद्यकोय), मुंबई 
चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, सिंधुदुर्ग मंडळ, ठाणे ( रिक्‍त पदी ) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

२८ | डॉ. किशोर प्रसाद श्रीवास , जिल्हा शल्य | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक(चि), सामान्य 
चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, हिंगोली रुग्णालय, नाशिक (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२९ | डा. अंबादास विठ्ठलराव सोनटक्के, जिल्हा | वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, वाशिम 
शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, वाशिम | (रिक्त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

३० | ST. नंदा किशोर ढवळे, वैद्यकोय अधीक्षक, उरो | वैद्यकोय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,चाकण, 
रुग्णालय, औंध, जि.पुणे जि.पुणे (डॉ.कनकवले यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

३१ | डॉ. अमोद भास्करराव गडीकर , जिल्हा Bed | अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी 
चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, सातारा (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

३२ | डॉ. अरुण एकनाथ पवार, वैद्यकोय अधीक्षक, | वैद्यकोय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केद्र, 
ग्रामीण रुग्णालय, वणी, जि.नाशिक नाशिक (Raat पदी)(विनंतीनुसार) 

३३ । डाॉ.सुर्यकांत रामराव लोणीकर , वैद्यकोय | वैद्यकोय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, कंधार, 
अधीक्षक,उप जिल्हा रुग्णालय, सेलू, | जि.नांदेड ( रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.परभणी 

३४ । डॉ.रत्ना दिनकर रावखंडे, जिल्हा शल्य | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 


चिकित्सक संवर्ग उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, 
नाशिक (श्रेणी अवनत)(सध्यापदस्थापनेविना) 


नाशिक ( डॉ. जगदाळे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 


पुष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.१५३/सेवा -2, दि.०१ ऑक्टोबर,२०२० 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

३५ । डॉ.राजेश॒ कोशिरे, अधीक्षक, संदर्भ सेवा | वैद्यकोय अधिकारी (दास्त्रक्रिया), सामान्य रुग्णालय, 
रुग्णालय, नाशिक नाशिक (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

३६ | डॉ.मधुकर कानू राठोड, वैद्यकोय अधिकारी, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, जालना वाशिम (डॉ.सोनटक्के यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 

३८ | डा.दिपक केशवराव थेटे, वैद्यकोय अधीक्षक, | नेत्रशल्य चिकित्सक, ( अंधत्व कार्यक्रम ) सर्वोपचार 
ग्रामीण रुग्णालय, कुही, जि.नागपूर रुग्णालय, नागपूर (रिक्‍त पदी ) (विनंतीनुसार) 

(तात्पुरता संवर्ग बदलून ) 

३९ | डा.राजेश संदिपान मोरे , वैद्यकोय अधीक्षक, | वैद्यकोय अधीक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, भिंवडी, 
ग्रामीण रुग्णालय, इंदापूर, जि.पुणे | जि. ठाणे ( डॉ.थोरात यांच्याबदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
(सध्या पदस्थापनेविना) पदी ) (प्रशासकीय कारणास्तव) 

४० | डॉ.अनिल विश्वानाथ थोरात, वैद्यकोय अधीक्षक, | जिल्हा Wey चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
उपजिल्हा रुग्णालय, भिंवडी, जि.ठाणे पालघर ( डॉ. (श्रीमती) वानेरे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी ) (विनंतीनुसार) 

४१ | डॉ. अशोक बोल्डे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
रत्नागिरी सोलापूर ( डॉ.ढेले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) (विनंतीनुसार) 

४२ | डा.किशोर शिवाजीराव डांगे, वैद्यकोय अधीक्षक, | अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, मालेगाव, जि.नाशिक 
उप जिल्हा रुग्णालय, चोपडा, जि.जळगांव ( डॉ. गुठ्ठे यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

४३ | डा.लक्ष्मण सर्जराव देशमुख, वैद्यकीय अधीक्षक, | जिल्हा Wed चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, लातूर 
ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड, जि.लातूर ( डॉ.ढगे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी ) 

(विनंतीनुसार) 
२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता 


तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिळेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत 
हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 

बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अश्या अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून 
समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 


Bs 


3. 


पुष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.१५३/सेवा -2, 2.09 ऑक्टोबर,२०२० 


प. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द संचालनालयाने वेळीच 
प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी 
वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 


६. बदलीच्या आदेशात बदळ करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 
9. सदर Bea] तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१५०८००२११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


e 
Vi S h Nn U d a S ean o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e 

p U Nn d | | kr a O 2.5.4.20=514c2e5ad6ac71c69b99a86a5fe51 
89556b7a95d5896bbb8 1496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f 
8ae9726be295d17576e78d 1 9fa8f6écb952bb 

h O e 04a0, cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2020.10.01 18:33:00 +05'30" 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई / पुणे 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 


) 
) 
) 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
) 


A 


2) (0८ wv 


2 
जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय (सर्व ) 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 


nN S&S & 


vo 


qo) अधीक्षक, संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 

११) अधीक्षक,उरो रुग्णालय,औंध,जि.पुणे 

१२) अधीक्षक, स्त्री रुग्णालय (सवी 

१३) मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

१४) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१५) मा.प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 

१६) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 


पुष्ठ ५ पैकी ५ 


